महाराष्ट्र शासन 


क्र. वैखप्र २०२२/प्र.क्र. ७१/रोआ-१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२४. 


विषय : वैद्यकीय खर्चाच्या देयकाच्या प्रतिपूर्तीबाबत मंजूरीबाबत 


श्री.श्रीपती पांडुरंग सुतार, सुतार 


ज्ञापन : 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांचे 
पत्र क्र. साबामंसा/संकिर्ण/१९९९/२०२१, दिनांक १२.०५.२०२१ अन्वये कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सातारा अधिनस्त उप अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम उपविभाग, कराड या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेले श्री.श्रीपती 
पांडुरंग सुतार, सुतार यांनी त्यांच्या पत्नी श्रीमती सुमन श्रीपती सुतार यांच्यावर हृदय 
शस्त्रक्रिया या साठी दि. १२.०२.२०२० ते दि. २७.०२.२०२० या कालावधीत राम मंगल 
हार्ट फाऊंडेशन (प्रा) लि., पुणे या शासन मान्यता नसलेल्या खाजगी रुग्णालयात 
घेतलेल्या उपचारासाठी झालेला एकूण ७,०३,९४५/- एवढया खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचा प्रस्ताव 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
२. श्री.श्रीपती पांडुरंग सुतार, सुतार यांनी त्यांच्या पत्नी श्रीमती सुमन श्रीपती सुतार 
यांच्यावर हृदय शस्त्रक्रिया या साठी दि. १२.०२.२०२० ते दि. २७.०२.२०२० या कालावधीत 
तातडीच्या परिस्थितीमध्ये राम मंगल हार्ट HIS SI (प्रा) लि., पुणे या शासन मान्यता 
नसलेल्या खाजगी रुग्णालयात घेतलेला उपचार हा शासन निर्णय क्रमांक सा.आ.वि. 
क्र.एमएजी/२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९/३/२००५ मधील भाग २ (१ हृदय 
शास््रक्रियांची प्रकरणे (Coronary, Artory Disease & Milral Volve Repair) या वर्गवारीत 
मोडत असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक सातारा यांचे पत्र दि. 90.90.2020 अन्वये 
प्रमाणित केले आहे. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २२.०८.२०२३ रोजीच्या बैठकित श्रीमती सुमन श्रीपती सुतार 
यांचेवर झालेली हृदय शास्त्रक्रिया शासन निर्णय दि. १९.०३.२००५ मधील गंभीर आजार 
भाग २, अ.क्र. (१ हृदय इास्त्रक्रियांची प्रकरणे मध्ये समाविष्ट असल्याचे नमूद केले आहे. 
तसेच दिनांक १२.१२.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकित दिलेल्या मान्यतेनुसार श्री.श्रीपती 
सुतार यांनी रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर वैद्यकिय खर्चाची प्रतीपुर्ती मिळण्याकरीता 
कोणत्याही विमा कंपनीकडे दावा केळेला नसल्याचे शपथपत्र (Affidavit) सादर केले आहे 


४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या दि. ३.०१.२०२३ च्या पत्रान्वये 
दि. ०४.०१.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने तज्ञांनी सूचीत 
केल्यानुसार सूचित केल्यानुसार तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागांने अपर मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमएजी-२००५/९/प्र. क्र.१/ आरोग्य-३, दि. १९.०३.२००५ व 
वैखप्र-२०२२/ प्र.क्र.३५ राकावि-२, दि. १९.०७.२०२२ नुसार श्री.श्रीपती पांडुरंग सुतार, 
सुतार यांच्या पत्नी श्रीमती सुमन श्रीपती सुतार यांच्यावर हृदय शास्त्रक्रियेकरीता आंतररुग्ण 
कालावधीत खर्च केलेल्या रकमेची परिगणना पुढीलप्रमाणे आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र २०२२/प्र.क्र. ७१/रोआ-१ 


अ. तपशील फॉम 0 नुसार सा. आरो. एकूण रक्‍कम 
क्र सादर केलेली विभागाच्या 
रक्‍कम बैठकीमध्ये 
सूचित करण्यात 
आलेली रक्‍कम 


भाग-अ : औषधोपचारावरील खर्च 


ei Nursing Charges (9,200/- (-) ७,९००/- Lo | 


२ Other Services १०,०००/- (- १०,०००/- शि 
(Perfusionist Charges, 
CABG + MV Repair 


3 Dr.Ranjit Jagtap (90 ,000/- ८५,०००/- ७०,०००/- 
(CABG + MV Repair) 
8 | Operation Theater Rent २४,०००/- ३५,०००/- २४,०००/- 
(CABG + MV Repair) 
षु IP Visit Vharges 
Super Specialist Consu. १७,०००/- ८,००० ८,५००/- 
fees (५०० x १६) 
Dr.Ranjit Jagtap- ५०० 
१६,०००/- (५०० x १) 
(१००० x १६) 


Dr.Nachiket Dubale / 
4,000/- (१००० x 4) 


६ IP Visit Vnarges १२,८०० ८,०००/- ८,०००/- 
(१००० x ८ = ८,०००) (Yoo x ८) 
(§00 x ८ = ४८००) (400 x ८) 
ie] Admission Reg.Charges १५०/- (-) १५०/- iL = 
८ Administrative ३८,९५२/- (- ३८,९५२/- शकी 
Surcharge 
९ Others १,१६०.१२/- (-)9,9,§°.92/- Po 
a Others ३४.०० (-) ३४.००/- i | 


(Gallent Skin Blade) 


एकूण भाग-अ १,८१,९९६.१२/- १,१०,५००/- 


Admission Reg.Charges & Administrative Surcharge & Nursing Charges & Other 
Services & Others charges वजाती करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य संचालनालयाने 
त्यांच्या पत्रात नमूद केले आहे. 

e (Nursing Charges shows in Bed & Ward in Hospital Bill ) 


भाग-ब : औषधोपचारावरील खर्च 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दिनांक १९.३.२००५ नुसार परिगणना. 


व्यि Pathology Investigation ५०,७७०/- eee] ५०,७७०/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र २०२२/प्र.क्र. ७१/रोआ-१ 


१२ | Radiology Investigation 94,300 fe 94,300/- 
93 Gases & Monitor 319,000/- a) ३७,०००/- 
Pe Bed Sides procedures 98, 940/- ie 98, 940/- 
१५ Instruments & २९,७००/- i | २९,७००/- 
Equipments 
१६ Intemsivist ¢,000/- ae ¢,000/- 
90 Asst.Surgeon Charges 29,000/- [oe ll २१,०००/- 
१८ | Anaestthetist Charges 29,000/- ae 24,000/- 
98 Physiotherapy 2,800/- el 2,800/- 
२० Disposables 98 ,(91919/- [ae] 98 ,७७७/- 
29 Drugs & Medicines (9,382.30 ॥1_“ क, || ७,३४२.३०/- 
२२ Drugs / Surgical / ५१०/- शिंका ५१०/- 
Consumables 
२३ Surgical Disposables ३९,०४९.१८/- ae 38,088 .9¢/- 
२४ Pharmachy stores ६२,९०३.४०/- i. | ६२,९०३.४०/- 
(Disposables) 
२५ Drugs & Medicines २८,१८०.६०/- fe २८,१८०.६०/- 
२६ Implants 319, 800/- | ३७,४००/- 
(Mitral Ring 30 MM 
future) 
२७ Surgical Disposables ३१,०३५.५०/- Ls] 39,034.40/- 
२८ Drugs / Surgical / ८,३३७/- i || ८,३३७/- 
Consumables 
28 Drugs & Medicines / ३६,७७०.१८/- i | ३६,७७०.१८/- 
Surgical / Consumables 
30 Surgical Disposables 2,€23.40/- be 2,€23.40/- 
एकूण ४,७३,४४८.६६ 
ना देय खर्च — ———— (-) ३०,७३२/- 
एकूण भाग-ब ४,७३,४४८.६६ ४,४२,७१६.६६/- 
पुर्णांकात रु. 
४,४२,७१७/- x 
९०% = 
३,९८,४४५/- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र २०२२/प्र.क्र. ७१/रोआ-१ 


ना देय रक्‍कम रु. ३०,७३२ मध्ये (रु. २६,७८२ + रु. ३,९५०/- (Nebulization समाविष्ट 
आहे.) 


Bed Side Procedure रु. १४,१५०/- मध्ये Nebulization (३४५०--५००) दाखविले आहे. 


भाग क : (वास्तव्याचा खर्ची सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. २२.०८.२०२३ रोजी 
झालेल्या बैठकित खर्च निश्चित केल्यानुसार देय रक्‍कम. 


अ. तपशील फॉम 0 नुसार =| बैठकीमध्ये सूचित | एकूण रक्‍कम 
क्र सादर केलेली | करण्यात आलेली 
रक्‍कम रक्‍कम 
३० खाजगी कक्ष १४,०००/- ७,०००/- ७,०००/ 
(२,०००/- x ७ दिवस) (१,००० x ७) 
३१ अतिदक्षता कक्ष ३४,५००/- १६,०००/- १६,०००/- 
(ICU Charges) (2,000 x ८ 
(8,400 x ५ दिवस) दिवस) 
(४,००० x ३ दिवस) 
एकूण भाग-क ४८,५००/- २३,०००/- 
एकूण भाग-अ १,८१,९९६.१२/- १,१०,५००/- 
एकूण भाग-ब ४,७३,४४८.६६ ३,९८,४४५/- 
एकूण भाग-क ४८,५००/- २३,०००/- 
७,०३,९४४.७८/- ५,३१ »९४५/- 
पुर्णांकात रक्‍कम रु. ७,०३,९४४/- 
एकूण अनुज्ञेय रक्‍कम (अ--ब-क) :- ५,३१,९४५/- 
एकूण रुपये पाच लाख एकतीस हजार नऊशे पंचेचाळीस फक्त 


ष्‌. श्री.श्रीपती पांडुरंग सुतार, सुतार यांच्या पत्नी श्रीमती सुमन श्रीपती सुतार यांच्या 
वैद्यकिय प्रतिपुर्ती संदर्भात वरील प्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेली रू. ५,३१,९४५/- 


snl रुपये पाच लाख एकतीस हजार Agel पंचेचाळीस फक्त (इतकी वैद्यकिय 
खर्चाच्या प्रतीपुर्तीची रक्‍कम मंजूर करण्यास या ज्ञापनान्वये शासनाची मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त प्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेली वैद्यकिय खर्चाची प्रतीपुर्तीची रक्‍कम 
पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहील:- 


अ) मंजूर करण्यात आलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्कम ही सर्व नियम, आदेशातील 
इतर सर्व तरतूदीच्या अधिन राहील. 

वरील प्रमाणे प्रतिपूर्तीची परिगणना करण्यात आली असली तरी महाराष्ट्र 
राज्यसेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम,१९६१ मधील नियम क्र.३ (आठ), 
११(१) व (२) मधील तरतूदी नुसार अंतिम रक्‍कम अदा करण्यापूर्वी पुन्हा 
एकदा देयकातील अनुज्ञेय नसलेल्या बाबींची फेरतपासणी करुन अनुज्ञेय 
नसलेला खर्च वगळण्याची दक्षता अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, सातारा यांनी घ्यावी. 


ब) 


~~ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र २०२२/प्र.क्र. ७१/रोआ-१ 


क) सदरचा खर्च मंजूर तरतूदीतूनच भागविण्यात यावा. 
ड) या प्रकरणी अतिप्रदान झाल्याची बाब निदर्शनास आल्यास, मंजूर केलेले 
प्रतिपुर्तीची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याचे आदेशा शासन देईल 


७. सदर ज्ञापन हे, आरोग्य सेवा रुग्णालये, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
क्र. संआसे/ कक्ष-८-ब / टे-१/वाखसबै/श्री.सुतार/न.क्र.५८३/ जा.क्र.१ / २०२१, दि. 
०३.०१.२०२३ तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २२.०८.२०२३ व दिनांक 
92.92.2023 रोजीच्या बैठकित अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीलळ सचिव समितीने 
दिलेल्या निर्देशानुसार शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.एमएजी 
/९/२००५प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दि.१९ मार्च, २००५ व वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावी- 
२, दिनांक २०१६/०३/१६आणि क्र. बैठक २०२१/प्र.क्र. २४३ / राकावि २, दिनांक 
१७.०१.२०२२, अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र 
२०२४०११५११५८२६९०१८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANANDA SHIVAJI NIMBALKAR 
A N A N D A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bd8b8d40b9fcd5b 1 8aaaef1d1760b7112f7fbab 
S H IV AJ | ce1279c5ea681b9a 193cb544, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=03860AF74163AFB28DF97DAA3229C54F 


81 BFC64ECEC50CAABAD97C7C8AEDB890, cn=ANANDA 
NIMBALKAR SHVAIINMALAR 


(आ. शि. निंबाळकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा (मुळ वैद्यकीय 
देयकासह) (दोन प्रतीत) 
2) श्री.श्रीपती पांडुरंग सुतार, सुतार , मु.पो. मरळी, ता. पाटण, जि. सातारा (द्वारा 
उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कराड) 


प्रत : माहितीसाठी व आवऱ्यक त्या पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 
१. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य,(लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, सातारा. 
३. अवर सचिव (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 
४. रोंजंदारी आस्थापना - १ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


